“महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची 
स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग / समायोजनाने 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेली १० अस्थायी पदे सन 
२०२२-२०२३ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.9३/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२२. 

वाचावे :- 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७७/फ-८, दि. १३.०९.२०१९. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि. २१.०९.२०२१. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : 
कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६०(२१-२२)/२७९, दि.१४.०२.२०२२. 
४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.9३/फ-१, दि. १७.०३.२०२२. 
५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : 

कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/९६, दि.२२.०८.२०२२. 
६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.१८.०८.२०२२. 


-O 


an 


प्रस्तावना:- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक 
३ व ५ च्या पत्रान्वये “महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग / 
समायोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या १० अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ 
ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


२. त्यानुषंगाने, “महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग / 
समायोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या १० अस्थायी पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक ४ च्या 
शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी 
प्रदान करण्यात आली आहे. 


३. आता, प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.9३/फ-१ 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयाच्या अधिन राहून “महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय 
प्राधिकरणाची स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग / समायोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या १० अस्थायी 
पदांना सन २०२२-२०२३ मध्ये दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सबब, “महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहाळय प्राधिकरणाची स्थापना” या योजनांतर्गत वर्ग / समायोजनाने 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या १० अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण व 
वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण आणि वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, (००)(१९) महाराष्ट्र राज्य प्राणी 
संग्रहालय प्राधिकरणाची आस्थापना (२४०६ AL)" या लेखाशीर्षाखाळी सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्रमांक : असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-६)/ 
२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक ०१.०७.२००४, क्रमांक : असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-७)/ २००४/वित्तिय 
सुधारणा-१, दिनांक ०१.०९.२००४, क्रमांक : असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक ०४.१०.२००४ व क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१९१५३३३८७२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
=IN, vernment Of Maharashtra, ou=REVENUE AND 


S | D D E S H T U KA RA M FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=7de40890d791d1b1e6bae88da52eabb63F1f3ab6258c7. 
318f8c37f3ae7c36f2, 


serialNumber=5712ce2d7a095c22e97ebb8f03c668b12eba1dbOd 
S AWA R D E KA R d8e284883b7bd7fa74da65d, cn=SIDDESH TUKARAM 

SAWARDEKAR 

Date: 2022.09.19 15:35:19 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 

प्रति, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर/पश्चिम मुंबई 

मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण, नागपूर 
५. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई 

६. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


समस मी 


oc 40 A -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३.२२/प्र.क्र.9३/फ-१ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्यूएलपी ०३.२२/प्र.क्र.9३/फ-१, 


दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


अ.क्र पदनाम एकूण अस्थायी पदे 
hal सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण (मुख्य वन ae 
संरक्षक दर्जा) 
२ | विभागीय वन अधिकारी a 
३ | प्रशासकीय अधिकारी a ce 
४ । सहाय्यक वनसंरक्षक fe क | 
५ | उपवन अभियंता 1__ | 
६ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) /__ ee 
७ | लेखापाल / लेखाधिकारी २ 
८ | लिपीक २ 
९ | वाहन चालक ae: as 
।_१०_| ० | शिपाई i "| 
एकूण पदे | do 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


